RNI NO MAHBIL / 2009 / 36619 


CONTIMER 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, 


६ , अंक ५० ] 


बुधवार , डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ८० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भंस / कात -२ / को.रे.स / एस आर-१२७/ नाणोरे / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वेलाईन करिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ व आदेश 
क्र . भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे कळमजे, 
ढालघर / २०२०, दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि 
तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 
त्याअर्थी, आता 

१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 


याद्वारे, 


( एक ) अनुसूची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प) मागवित आहे. 
२. संबधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्याप्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 

अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव, 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


नाणोरे 


३६/१ पैकी 


०.०३.९ ० 


२ 


३७/१ पैकी 


०.००.८० 


३ 


३७/३ पैकी 


०.०४.०० 


४ 


३७/५ पैकी 


०.०१.२० 


५ 


१४१ पैकी 


०.०१.५० 


६ 


३७/२ पैकी 


०.०४.३० 


७ 


१०२ पैकी 


०.०४.०० 


एकूण 


०.१ ९ .७० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


३ 


३ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर -१२८ / उतेखोल / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर ,मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमिन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जुन २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / 
मौजे कळमजे, ढालघर / २०२०, दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१/ २०१७,/ प्र.क्र .१२/ अ -२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 


१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 

याद्वारे, 


( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling) कोकण 

रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 


आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शेड्युल -१ 

च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित 
करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 

केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


भाग एक ( को.वि.पु . )-८०–१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 

जिल्हा रायगड 


तालुका माणगांव , 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


उतेखोल 


४७/१/२ पैकी 


०.०२.६० 


एकूण 


०.०२.६० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर -१२९ / भादाव / २०२०.- ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व 
वन विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७,, दिनांक ९ जुन २०१७ व 
आदेश क्र . भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२०, दिनांक ०३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 
आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७ , / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव याद्वारे, 
( एक ) अनुसुची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहिर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शेड्युल-१ 

च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला 

निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 

निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या ( विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 

जिल्हा रायगड 


तालुका माणगांव , 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


भादाव 


४२ / २ क पैकी 


०.०१.७५ 


एकूण 


०.०१.७५ 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


७ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भंस / कात-२ / को.रे.स / एस आर १३१ / गारळ / २०२०.- ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वेलाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७,, दिनांक ९ जुन २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि 
तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७, / प्र.क्र .१२ / अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 
त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव याद्वारे , 
( एक ) अनुसुची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहिर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शेड्युल 

१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला 

निश्चित करण्यात येईल . 
तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 

निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 

अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव, 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


३४/२ पैकी 


०.०३.२० 


२ 


गारळ 


३३ / १ ब पैकी 


०.०१.९ ० 


३ 


३३ / १ क पैकी 


०.०१.८० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


४ 


३२/४ पैकी 


०.०२.१० 


गारळ 


५ 


२२/२ पैकी 


०.००.८० 


६ 


२४ पैकी 


०.०३.५० 


७ 


२०/१/१ पैकी 


०.००.३० 


एकूण 


०.१३.६० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


९ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर १३३ / लोणेरे / २०२०.– ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व 
वन विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग/ ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि 
तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन ०१ / २०१७, / प्र.क्र .१२ / अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता 

१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , प्रशाली जाधव-दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 


याद्वारे, 


( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 

आणि 
( दोन) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 

निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु . )-८०-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


लोणेरे 


१५२/१ पैकी 


०.०२.१० 


२ 


१५२ / ९ पैकी 


०.०१.१० 


एकूण 


०.०३.२० 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


११ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर १३३ / चिंचवली / २०२०.- ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling) कोकण 
रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करिता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल 
व वन विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२०, दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्यूएन ०१/ २०१७,/प्र.क्र .१२/ अ-२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 

याद्वारे, 


( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व शेड्युल 

१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल. 


( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने 

निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे ( विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप 

मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु .)- ८०–२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


तालुका माणगाव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


चिंचवली 


१०३/२ पैकी 


०.०२.३० 


२ 


१०३/१० पैकी 


०.०२.७० 


३ 


९९ पैकी 


०.००.१० 


एकूण 


०.०५.१० 


माणगांव , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव-दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


१३ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भंस / कात-२ / को.रे.स / एस आर १३४ / नागांव / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७,, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि 
तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७, / प्र.क्र .१२ / अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव याद्वारे, 
( एक ) अनुसूची -१ मध्ये 

नमूद 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप 

मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


नागांव 


३०/५ पैकी 


०.००.१० 


२ 


४८/० पैकी 


०.००.६० 


३ 


१५/५ पैकी 


०.००.१० 


४ 


३२ / ९ पैकी 


०.००.७० 


५ 


१० ९ / ३ पैकी 


०.००.४० 


१०/३८ पैकी 


०.०१.१० 


एकूण 


०.०३.००.०० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


१५ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर १३६ / रुद्रवली / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व 
वन विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे-६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७,, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे1 , ढालघर / २०२०, दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१/ २०१७,/ प्र.क्र .१२ / अ-२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव याद्वारे, 
( एक ) अनुसूची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


आणि 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा , २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 
मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 


( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 
(विकल्प ) मागवित आहे. 


२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Dobling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


रुद्रवली 


१३१ पैकी 


०.००.०५ 


२ 


१४२ पैकी 


०.०१.१० 


३ 


२६ ९ पैकी 


०.००.७० 


एकूण 


०.०१.८५ 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


१७ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर १३७ / माकटी / २०२०.- ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर,मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ आदेश 
क्र.भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ /मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि 
तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ 
प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव याद्वारे, 
( एक ) अनुसुची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल-१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


भाग एक ( को.वि.पु . )- ८०-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


माकटी 


२३५ पैकी 


०.०२.५० 


एकूण 


०.०२.५० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव-दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर -१४० / कळमजे / २०२०.- ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण 
रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल 
व वन विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२०, दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / 
मौजे कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक , महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१/ २०१७ / प्र.क्र .१२ / अ -२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव याद्वारे, 


३० या व 


( एक ) अनुसुची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमीनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबधित भुधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, 

माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


भाग एक (को.वि.पु . ) - ८०-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमीनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर. ) 


१ 


कळमजे 


६ ९ / २ ड पैकी 


०.०२.९ ० 


२ 


६ ९ / २ क पैकी 


०.०१.१० 


३ 


२७ / ३ ब पैकी 


०.०२.२० 


४ 


२७ / ५ / अपैकी 


०.०२.४० 


५ 


६ ९ / २४ + २५ अ पैकी 


०.०४.८० 


६३/० पैकी 


०.०५.४० 


७ 


६ ९ / २ ब पैकी 


०.००.३० 


८ 


२७/२ पैकी 


०.०४.२० 


९ 


६ ९ / २ / अ पैकी 


०.०१.०० 


२६/७ पैकी 


०.०१.०० 


एकूण 


०.२५.३० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


२१ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर -१४४ / ढालघर / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भुसंपादन / टे-६ / रो.वि.रे.मार्ग/ ४८७५१५/ २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे-६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / 
मौजे कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१/ २०१७ /प्र.क्र .१२/ अ-२ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 

१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी, माणगांव 


याद्वारे, 


( एक ) अनुसुची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव 

देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे ( विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप 

मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत. 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


१ 


ढालघर 


२७/१० पैकी 


०.००.१० 


२ 


२७/११ पैकी 


०.००.८० 


३ 


३०/३ पैकी 


०.०१.२० 


४ 


२८/६ पैकी 


०.०२.०५ 


५ 


२६ / ९ पैकी 


०.०१.८५ 


५८/१२ पैकी 


०.०१.१० 


७ 


५८/१३ पैकी 


०.०२.०० 


८ 


५८/५ पैकी 


०.०१.३५ 


९ 


५८/६ पैकी 


०.०१.४५ 


१० 


५८/८ पैकी 


०.०१.८० 


११ 


५५ पैकी 


०.०६.५० 


१२ 


९ / ७ पैकी 


०.००.६० 


१३ 


५/१० पैकी 


०.०५.१० 


एकूण 


०.२५.९ ० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


२३ 


उप विभागीय अधिकारी , माणगांव यांजकडून 

नमुना -१ 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबत जाहीर नोटीस 
क्रमांक उविअमा / भूस / कात -२ / को.रे.स / एस आर -१४५ / चापडी / २०२०.- ज्याअर्थी उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १६ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय , महसूल व वन 
विभाग क्र.संकीर्ण ०३ / २०१५ / प्र.क्र .३४ / अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील 
जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / रो.वि.रे.मार्ग / ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जुन २०१७ व 
आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / कोकण रेल्वे दुपदरीकरण अष्टमी ते विर / २०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० , तसेच आदेश क्र.भूसंपादन / टे -६ / मौजे 
कळमजे, ढालघर / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ 
आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय, तसेच शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१ / २०१७, / प्र.क्र .१२ / अ -२, दिनांक 
२५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


त्याअर्थी, आता 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , श्रीमती प्रशाली जाधव -दिघावकर , उप विभागीय अधिकारी , 

माणगांव याद्वारे, 


( एक ) अनुसुची -१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . 

आणि 
( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० या व 

शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, 

मोबदला निश्चित करण्यात येईल. 
( तीन ) संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उप मुख्य इंजिनियर 

( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . , बेलापूर, मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व 
जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपुर्णतः व अंतिमरीत्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे 

(विकल्प ) मागवित आहे. 
२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप 

मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि . बेलापूर, मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 
३. संमतीपत्राच्या (विकल्प ) विहित नमूना उप विभागीय अधिकारी, माणगांव / उप मुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन 

लि . , बेलापूर, मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमूना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत 

अधिकाऱ्यामार्फत भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
४. सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांच्या कार्यालयामध्ये व 

महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबधित व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरीक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ९ , २०२० / अग्रहायण १८ , 


शके १ ९ ४२ 


अनुसूची - एक 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


तालुका माणगांव , 


जिल्हा रायगड 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


क्षेत्र ( हे.आर.) 


१ 


चापडी 


५ / ९ पैकी 


०.००.४० 


२ 


१३/४ पैकी 


०.००.३० 


३ 


८३/० पैकी 


०.०२.३० 


४ 


७३/२ पैकी 


०.०१.३० 


५ 


१११/० पैकी 


०.०५.४० 


एकूण 


०.० ९ .७० 


माणगांव, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०२० . 


प्रशाली जाधव -दिघावकर, 
उप विभागीय अधिकारी, 
माणगांव विभाग, माणगांव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


